महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २१ जून, २०२३. 


संदर्भ:- 9 महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनिय,२००५.” ची दि.२५/५/२००६ ची अधिसूचना. 
2) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.३२/कार्या.१२, 
दि.३०/५/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी 
एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात. 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार आणि संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद शासन निर्णयान्वये 
सर्वसाधारण बदल्यांकरीता दिलेल्या मुदतवाढीस अनुसरुन बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने नियतकालिक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


श्री.हडपे किशोर एकनाथ तालुका कृषि अधिकारी,चाळीसगांव, जि.जळगांव 
a तालुका कृषि अधिकारी, शहादा, जि.नंदूरबार (श्री.चंद्रशोखर साठे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
श्री. इभाड रघु SIT तालुका कृषी अधिकारी तलासरी जि.पालघर 
२ | तालुका कृषि अधिकारी, विक्रमगड (श्री.वसावे यांचे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 
जि.पालघर 
श्री.वसावे काशिनाथ सुजा तालुका कृषि अधिकारी, शहादा, नंदूरबार 
२ | तालुका कृषि अधिकारी तलासरी, जि.पालघर | (श्री.हडपे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
श्री.तंवर शितलकुमार पी तालुका कृषि अधिकारी, सिदखेडा,जि. धुळे 
४ | तालुका कृषि अधिकारी इगतपूरी, जि.नाशिक | (रिक्‍त पदी) 
री श्रीमती उके शितल अशोक, तंत्र अधिकारी, | तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक,कोल्हापूर 
४ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर 
श्रीमती हावळे जयश्री हरिदास, तंत्र तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, कोल्हापूर 
& । अधिकारी, विभागीय कृषी (रिक्‍त पदी) 


सहसंचालक,कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२/१५अओ 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना 


बदलीने पदस्थापना 


श्री.भगवान बाबुराव गोड 
तालुका कृषि अधिकारी, भडगाव जि.जळगांव 


तालुका कृषी अधिकारी,मालेगांव, जि.नाशिक 
(रिक्‍त पदी) 


श्री. डमाळे दत्तात्रय पोपट 
८ | तालुका कृषि अधिकारी, नेवासा 


तालुका कृषि अधिकारी, पारोळा, जि.जळगांव 
(रिक्‍त पदी) 


जि.अहमदनगर 

श्री.वारे भरत वामन तालुका कृषि अधिकारी,यावल, जि.जळगांव 
९ | तालुका कृषि अधिकारी, अमळनेर (Raa पदी) 

जि.जळगांव 

डा.गच्छे अमरज्याती ता. तालुका कृषि अधिकारी, मुदखेड, जि. नांदेड 
pm o | तालुका कृषि अधिकारी, पारशिवणी (Raa पदी) 

जि.नागपूर 


श्री. गंभिरे ज्ञानदेव पांडुरंग 
io q | सहाय्यक संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), नाशिक 


तालुका कृषी अधिकारी, एरंडोल, जि.जळगांव 
(श्री.शरद बोरसे यांचे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 


१५ 
जिल्हा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, वर्धा 


श्री.चंद्रदोखर देविदास साठे तालुका कृषि अधिकारी, शिरपूर, जि.धुळे 
१२ | तालुका कृषि अधिकारी, चाळीसगांव (Raa पदी) 
जि.जळगांव 
श्री.बांबळे गणेशा होणाजी तालुका कृषि अधिकारी, त्र्यबंकेश्वर, जि.नाशिक 
१३ | तालुका कृषि अधिकारी, भिवंडी, (श्री.संदिप वळवी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
जि.ठाणे 
श्री.वळवी संदिप सत्तारसिंग तालुका कृषि अधिकारी, जामनेर, जि.जळगांव 
१४ | तालुका कृषि अधिकारी, त्र्यंबकेश्वर, (Raa पदी) 
जि.नाशिक 
श्री.बागळे परेशचंद काशिनाथ तालुका कृषि अधिकारी, भडगांव, जि.जळगाव 


श्री.गोर्डे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


श्री. घोंगडे गणपत तुकाराम 
१६ । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 


तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, 
जळगांव 


अधिकारी कार्यालय, धुळे 


अधिकारी कार्यालय, धुळे (रिक्‍त पदी) 
श्री.ठाकरे चंद्रकांत जेजीराम तालुका कृषि अधिकारी, अंमळनेर 
१७ । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि जि.जळगांव 


(श्री.भरत वारे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


श्रीमती रेषे सारिका इयामराव 
१८ | तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, 
कोल्हापूर 


जिल्हा कृषी अधिकारी,(सामान्य) 
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 
(Raa पदी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२/१५अओ 


अ.क्र अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
श्री.चौधरी राजेंद्र निवृत्ती तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिकक्षक कृषि अधिकारी, 
य मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद,धाराशिव | उस्मानाबाद (रिक्‍त पदी) 
श्री.शेळके बापूसाहेब जगन्नाथ जिल्हा कृषि अधिकारी, वर्ग-२ (मग्रारोहयो), जिल्हा 
२० | तालुका कृषि अधिकारी, कोरेगांव, परिषद, सातारा 
जि.सातारा (रिक्‍त पदी) 
श्री.बोरसे शरद साहेबराव हड तालुका कृषि अधिकारी, भुसावळ, जि.जळगांव 
२१ | तालुका कृषि अधिकारी, : (रिक्त 
ee (रिक्‍त पदी) 
जि. 
तं न. pai परिषद तालुका कृषि अधिकारी, चिखलदरा, जि.अमरावती 
ae , ; (श्री.पठाडे यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
अमरावती 
श्री.पाटील धनाजी मारुती तंत्र अधिकारी, मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी, सांगली 
२३ | जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), (Raa पदी) 
जिल्हा परिषद, सांगली 
श्री.पठाडे सागर सुंदरदास तालुका कृषि अधिकारी, केज, जि.बीड 
२४ | जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य), (Raa पदी) 
जिल्हा परिषद, धाराशिव 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवून 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे वतसा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास 
सादर करावा. 
३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता 
त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजू होण्यास सांगावे. जे नियंत्रण 
अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशा अधिकार्‍्यांविरूध्द 
शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२११८०२३३८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


AMOL NILAKANTH * 
SAKHARKAR 


SNE 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


०791069 


शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि 9023/H.H.32 /१५ओ 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे 
१०. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे 
११. निवड नस्ती /१५ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


